दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे 
गु.र.क्र.१३/२०१५ (पुसद शहर 
जि.यवतमाळ गु.र.नं.३१८/२०१५ या 
प्रकरणी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त केलेल्या अड.श्री.प्रशांत 
सत्यनाथन यांना व्यवसायीक मंजूर 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.३५५/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५.०७.२०१६ 


संदर्भ - शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१५/युओआर/१२३/डी-१४, 
दिनांक ०९ डिसेंबर, २०१५ 

शासन निर्णय: 

दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे गु.र.क्र. १३/२०१५ (पुसद शहर जि.यवतमाळ 
गु.र.नं.३१८/२०१५) मधून उद्भवणा-या सर्व न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज 
पहाण्यासाठी अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 
०९ डिसेंबर, २०१५ च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांना खालीलप्रमाण फी अदा करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी ट रू.१०,०००/- 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, SAM अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा इतर कोणतीही फी अनुज्ञेय असणार नाही. 
३. यासाठी येणारा खर्च दहशतवाद विरोधी पथकाचे लेखाशिर्ष बी-१, २०५५ पोलीस - 
(00)(109), गुन्हा अन्वेषण आणि दक्षता (००) (०५), दहडशतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) - २८ 
व्यवसायीक व विशेष सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७७/२०१६/व्यय-७, 
दिनांक ०३.०६.२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.३५५/पोल-१० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७०५१५४५५२१९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 


A | U Nn Vi द h Nn U p a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Section Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant 


J O S h | Joshi 


Date: 2016.07.05 15:50:46 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, भायखळा, मुंबई. 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँंड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन, हाऊस नं.१०ए, प्लॉट नं.२७-बी, ऑपोझीट हाऊस ऑफ 
अब्दुल कादीर एक्स-कॉर्पोरेटर, न्यु कॉलनी, निअर शितलामाता मंदीर, मंगळवारी 
बझार, सदर नागपूर-४४०००१. 

७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


